सन २०२३-२४ या शौक्षणिक वर्षासाठी 
असामान्य परिस्थितीत विशिष्ट 
विद्याशाखांच्या नवीन अतिरिक्त 
तुकड्यांना जलदगती पद्धतीने मंजुरी 
देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : HTED-2808 &/2/2023-MHT-(HE-8) 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- ३१ ऑगस्ट, २०२३. 


वाचा: १) महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६. 
२) शासन निर्णय क्र. एनजीसी-२०१७/(१२८/१७)/मशि-४, दिनांक ०४ जुळे, २०१७ 


प्रस्तावना:- 

महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ दिनांक ०१ मार्च, २०१७ पासून अंमलात 
आलेला आहे. उच्च माध्यमिक शालांत परीक्षेमध्ये उत्तीर्ण होण्याचे वाढते प्रमाण व विद्यार्थ्यांचा 
विशिष्ट अभ्यासक्रमाकडे असलेला कल विचारात घेता, कोणताही विद्यार्थी इच्छित उच्च 
शिक्षणापासून वंचित राहू नये, हे विचारात घेऊन या अधिनियमातील कलम १०९ (८) मध्ये असामान्य 
परिस्थितीत विशिष्ट विद्याझाखांच्या अतिरिक्‍त नवीन तुकड्यांना जलदगती पद्धतीने मान्यता 
देण्याची तरतूद करण्यात आलेली आहे. सदर तरतूदीस अनुसरुन शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये 
राज्यातील अकृषी विद्यापीठांनी शासनास विशिष्ट विद्याशञाखांच्या अतिरिक्त नवीन तुकड्यांचे 
प्रस्ताव सादर केले होते. सदर प्रस्तावांची संदर्भ क्र. २ येथील शासन निर्णयान्वये विहीत करण्यात 
आलेल्या निकषांनुसार तपासणी करण्यात आली. सदर तपासणीअंती विद्यापीठांनी शासनास 
शिफारशीत केलेल्या प्रस्तावांपैकी पात्र ठरलेल्या विशिष्ट विद्याशाखांच्या अतिरिक्त नवीन 
तुकड्यांच्या प्रस्तावांना जलदगती पद्धतीने मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
याबाबत शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय :- 


सन २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षामध्ये राज्यातील अकृषी विद्यापीठांनी शासनास शिफारशीत 
केलेल्या प्रस्तावांपैकी पात्र ठरलेल्या विशिष्ट विद्याशाखांच्या अतिरिक्‍त नवीन तुकड्यांना महाराष्ट्र 
सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ मधील कलम १०९ (८) अन्वये शासनास प्राप्त असलेल्या 
अधिकारानुसार अस्तित्वात असलेल्या महाविद्याळयात पुढील विवरणात नमुद केल्यानुसार खालील 
अटी व शर्तीच्या अधिन राहून कायम विनाअनुदान तत्वावर मंजूरी देण्यात येत आहे :- 


शासन निर्णय क्रमांकः HTED-28 0% §/2/2023-MHT-(HE-¥) 


संस्थामहाविद्यालयाचे नाव/ 


जलदगती तुकडी 


३ 


शिका काकी 


पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ, सोलापूर 


सांगोला तालुका शेतकरी शिक्षण प्रसारक मंडळ, 
सांगोला, ता. सांगोला, जि.सोलापूर 

डॉ. गणपतराव देशमुख महाविद्यालय, सांगोला, ता. 
सांगोला, जि.सोलापूर 


बी.सी.ए. भाग-२ (विज्ञान व तंत्रज्ञान) 


सांगोला तालुका शेतकरी शिक्षण प्रसारक मंडळ, 
सांगोला, ता. सांगोला, जि.सोलापूर 

डॉ. गणपतराव देशमुख महाविद्यालय, सांगोला, ता. 
सांगोला, जि.सोलापूर 


बी .एस्सी.(ई.सी.एस.) भाग१- 


सांगोला तालुका शेतकरी शिक्षण प्रसारक मंडळ, 
सांगोला, ता. सांगोला, जि.सोलापूर 

डॉ. गणपतराव देशमुख महाविद्यालय, सांगोला, ता. 
सांगोला, जि.सोलापूर 


बी.एस्सी. (ई.सी.एस.) भाग-२ 


बार्शी शिक्षण प्रसारक मंडळ, बार्शी, ता. बार्शी, जि. 
सोलापूर. 

श्रीमान भाऊसाहेब झाडबुके महाविद्यालय बार्शी, ता. 
बार्शी, जि. सोलापूर. 


बी.एस्सी. भाग-१ (विज्ञान व तंत्रज्ञान) 


बार्शी शिक्षण प्रसारक मंडळ, बार्शी, ता. बार्शी, जि. 
सोलापूर. 

श्रीमान भाऊसाहेब झाडबुके महाविद्यालय बार्शी, ता. 
बार्शी, जि. सोलापूर. 


बी.सी.ए. भाग-१ (विज्ञान व तंत्रज्ञान) 


के. देशभक्त गरड बहुउद्देशिय संशोधन संस्था, मोहोळ, 
ता. मोहोळ, जि. सोलापूर. 

देशभक्त संभाजीराव गरड महाविद्यालय, मोहोळ, ता. 
मोहोळ, जि. सोलापूर 


बी.सी.ए. भाग-१ (विज्ञान व तंत्रज्ञान) 


स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ, नांदेड 


रॉयल एज्युकेडान सोसायटी, त्रिमुर्ती नगर, लातूर, 
संगणकशास्त्र व  माहितीतंत्रज्ञान महाविद्यालय, 
(कॉक्सिट), लातूर 


बी.एस्सी. सी.एस. 


रायल एज्युकेशन सोसायटी, त्रिमुर्ती नगर, लातूर, 
संगणकशास्त्र व माहितीतंत्रज्ञान महाविद्यालय, 
(कॉक्सिट), लातूर 


बी.एस्सी. सॉफ्टवेअर इंजिनिअरिंग 


रॉयल एज्युकेशन सोसायटी, त्रिमुती नगर, लातूर, 
संगणकशास्त्र व माहितीतंत्रज्ञान महाविद्यालय, 
(कॉक्सिट), लातूर 


बी.सी.ए. 


qo. 


रॉयल एज्युकेडान सोसायटी, त्रिमु्ती नगर, लातूर, 
संगणकशास्त्र व माहितीतंत्रज्ञान महाविद्यालय, 
(कॉक्सिट), लातूर 


बी.बी.ए. 


पृष्ठरपैकी२ 


शासन निर्णय क्रमांकः HTED-280§ &/2/2023-MHT-(HE-¥) 


शिवाजी विद्यापीठ, प 
११. | १. | श्री स्वामी विवेकानंद शिक्षण संस्था कोल्हापूर संचलित, | १. बी.एस्सी. कॉम्प्युटर सायन्स 
विवेकानंद कॉलेज, कोल्हापूर. (एंटायर) भाग-१ (५० 
२. बी.सी.ए. - भाग-१ - (८० 
३. एम.एस्सी. मायक्रोबायोळॉजी (20) 
१२. | २. श्री प्रिन्स शिवाजी मराठा बोर्डीग हाऊस कोल्हापूर | १. बी.सी.ए. - भाग-१ - (८०) 
संचालित दि. न्यु कॉलेज, शिवाजी पेठ, कोल्हापूर 
१३. | ३. | शिवराज महाविद्यालय साहित्य, वाणिज्य आणि डी.एस. | १. बी.एस्सी. कॉम्प्युटर सायन्स 
कदम विज्ञान महाविद्यालय, गडहिंग्लज, जि. कोल्हापूर । (एंटायर) भाग-१ (८० 
२. बी.सी.ए. - भाग-१ - (८० 
१४. | ४. | श्री. स्वामी विवेकानंद शिक्षण संस्था कोल्हापूर संचलित, | १. बी.सी.ए. - भाग-१ अतिरिक्‍त तुकडी 
दत्ताजीराव कदम आर्टस, सायन्स अँन्ड कॉमर्स कॉलेज, | क्र. -१ - (Co) 
इचलकरंजी, ता. हातकणंगले, जि. कोल्हापूर 
१५. | ५. | ait. शिवशाहू महाविद्यालय, सरूड, ता. शाहूवाडी, जि. | १. एम. काम. - भाग - १ (५०) 
कोल्हापूर 
१६. | ६. | कागल एज्युकेडान सोसायटी कागल संचलित, डी. आर. | १. बी.सी.ए. - भाग-१- (८० 
माने महाविद्यालय, कागल, जि. कोल्हापूर 
१७. | ७. | महात्मा फुले शिक्षण संस्था उरूण- इस्लामपूर संचलित, | १. बी.सी.एस. भाग-१ (काम्प्युटर 
कर्मवीर भाऊराव पाटील महाविद्यालय, उरूण- | सायन्स एंटायर) (८० 
इस्लामपूर, ता. वाळवा, जि. सांगली २. बी.सी.ए. - भाग-१ - (८० 
३. बी.एस्सी. (आय.टी) भाग-१ (८०) 
४. एम.एस्सी. (आय.टी) भाग-१ (२०) 
१८. | ८. | रयत शिक्षण संस्था, सातारा संचलित, बळवंत कॉलेज, | १. बी.सी.एस. भाग-१ (कॉम्प्युटर 
विटा, ता. खानापूर, जि. सांगली सायन्स एंटायर) (८०) 
१९. | ९. | श्री. स्वामी विवेकानंद शिक्षण संस्था कोल्हापूर संचलित, | १. बी.सी.ए. - भाग-१ - (८०) 
राजेरामराव महाविद्यालय जत, ता. जत, जि. सांगली 
२०. | 90.| डेक्कन एज्युकेशन सोसायटी, पुणे संचलित, विलिंग्डन | 9. बी.सी.एस. भाग-१ (काम्प्युटर 
कॉलेज, सांगली सायन्स एंटायर) (८०) 
२१. | ११.| यड्ठावंत शिक्षण संस्था सांगली (कुपवाड) संचलित, मिरज | १. बी.सी.ए. - भाग-१ - (८०) 
महाविद्यालय, मिरज, जि. सांगळी 
२२. | १२.| रयत शिक्षण संस्था सातारा संचलित, दहिवडी कॉलेज, | १. एम. कॉम. (अँडव्हान्स अकांऊंटन्सी) 
दहिवडी - भाग - १ (५) 
२. बी.सी.ए. - भाग-१ - (८० 
२३. | 93.| रयत शिक्षण संस्था सातारा संचलित, सदगुरू गाडगे | १. बी.सी.ए. - भाग-१ - (८० 
महाराज महाविद्यालय (स्वायत्त) कराड २. बी.सी.एस. भाग-१ (कॉम्प्युटर 
सायन्स एंटायर) (८०) 
२४. | av.) रयत शिक्षण संस्था सातारा संचलित, कर्मवीर भाऊराव |१.बी.सी.ए.- भाग-१ - (८० 
पाटील इन्स्टिटयुट ऑफ मॅनेजमेंट स्टडीज अँन्ड रिसर्च, 
वर्ये, सातारा 
२५. | १५. रयत शिक्षण संस्था सातारा संचलित, सावित्रीबाई फुले ।१. बी.सी.ए. - भाग-१- (८० 


महिला महाविद्यालय, सातारा 


२. एम. कॉम. (अँडव्हान्स अकांऊंटन्सी) 
- भाग - 9 (40) 


पृष्ठरपैकी३ 


शासन निर्णय क्रमांकः HTED-280§ §/2/2023-MHT-(HE-¥) 


२६. | १६.। फलटण एज्युकेडान सोसायटी, फलटण, जि. सातारा ।१. बी.सी.ए. - भाग-१ - (८०) 
संचलित मुधोजी महाविद्यालय, ता. फलटण, जि. 
सातारा 
२७. | १७. श्री शिवाजी एज्युकेशन सोसायटी बोर्ड ऑफ हायर १. बी.एस्सी. भाग-१ (काम्प्युटर सायन्स 
एज्युकेडान कराड, जि. सातारा संचलित यशवंतराव  । एंटायर) (८०) 
चव्हाण कॉलेज ऑफ सायन्स, कराड 
राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ, नागपूर 
२८. | १. | डॉ. एस. सी. गुल्हाणे प्रेरणा कॉलेज ऑफ कॉमर्स, | १. SIG ऑफ सायन्स 
सायन्स अन्ड आर्टस, रेशिमबाग चौक, नागपूर (इन्फोर्मेशन टेक्नॉंलॉजी) 
माध्यम - इंग्रजी 
२. बॅचलर ऑफ कॉम्प्युटर अप्लीकेशन 
माध्यम-इंग्रजी 
३. बॅचळर ऑफ कॉमर्स (कॉम्प्युटर 
अँपलिकेशन 
माध्यम- इंग्रजी 
४. बॅचलर ऑफ सायंन्स 
माध्यम - इंग्रजी 
२९. | २. | जी.एच. रायसोनी कॉलेज ऑफ GA, सायंन्स अन्ड | १. FAH ऑफ कॉमर्स (कॉम्प्युटर 
टेक्नॉलॉजी, रिआन टावर मंगलवारी रोड, नागपूर अँपलिकेडशन 
माध्यम- इंग्रजी 
२. बॅचलर ऑफ कॉम्प्युटर अँप्लीकेशन 
माध्यम-इंग्रजी 
३०. | ३. श्री. मथुरादास Alec विज्ञान महाविद्यालय, नागपूर | १. Sa ऑफ काम्प्युटर अप्लीकेशन 
सक्करदरा चौक, उमरेड रोड, नागपूर माध्यम-इंग्रजी 
2. SAA ऑफ सायन्स 
(इन्फोर्मेशान टेक्नॉंलॉजी) 
माध्यम - इंग्रजी 
३१. | ४. | रणधीरसिंग भदोरीया महाविद्यालय, उमरेड १. बचळर ऑफ HA (कॉम्प्युटर 
मंगलवारी पेठ, उमरेड, तालुका-उमरेड, जि. नागपूर अँपलिकेशान 
माध्यम- इंग्रजी 
३२. | ५. | शंकरलाल अग्रवाल विज्ञान महाविद्यालय, गद्दमाता रोड, | १. SAS ऑफ सायन्स 
सालेकसा, जि. गोंदिया, ता. साळेकसा, जि. गोंदिया माध्यम - इंग्रजी 
३३. | ६. | al. निकेतन आर्टस, कॉमर्स कॉलेज रेशिमबाग, | १. बॅचलर ऑफ कॉमर्स 
तुळशीबाग रोड, नागपूर माध्यम - इंग्रजी 
३४. | ७. | यशवंतराव चव्हाण कळला, वाणिज्य व विज्ञान | १. बंचलर ऑफ सायंस 
महाविद्यालय लाखांदुर, ता.-लाखांदुर, जि. भंडारा माध्यम - इंग्रजी 


कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, जळगांव 


३५. 


क्रिडा रसिक एज्युकेडान सोसायटी इन्स्टिटयुट ऑफ 
मॅनेजमेंट अन्ड रिसर्च जळगांव संचलित अँड. सिताराम 
(बबनभाऊ) आनंदरामजी बाहेती कला, वाणिज्य आणि 
विज्ञान महाविद्यालय, जळगांव 


१. बी.सी.ए. - भाग-१ 


पृष्ठरपैकी४ 


शासन निर्णय क्रमांकः HTED-280§ &/2/2023-MHT-(HE-8) 


३६. | २. | महात्मा गांधी शिक्षण मंडळाचे दादासाहेब डा. सुरेड जी. | १. बी.सी.ए. - भाग-१ 
पाटील महाविद्यालय, चोपडा 
३७. | ३. । राष्ट्रीय सहकारी शिक्षण प्रसारक मंडळाचे, नानासाहेब | १. बी.सी.ए. - भाग-१ 
यशवंतराव नारायणराव चव्हाण कला, विज्ञान व 
वाणिज्य महाविद्यालय, चाळीसगांव 
३८. | ४. | जी.एच. रायसोनी इन्स्टिटयुट ऑफ इंजिनिअरींग अन्ड | १. बी.सी.ए. - भाग-१ 
बिझनेस मॅनेजमेंट, जळगांव 
श्रीमती ना. दा. ठाकरसी महिला महाविद्यालय, मुंबई. 
३९. । १. | मुक्ताई बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था, नारायणा कॉलेज ।१. बी.डिझाईन 
ऑफ ha डिझाईन, स्टेशन रोड, उदगीर, जि. लातूर 
४०. | २. ।के.बी.एस. फाऊंडेशन, Gad महिला महाविद्यालय ।१. बी.डिझाईन 
ग्रुप नं. १९२, औरंगाबाद बीड, नॅशनल हायवे जवळ, 
आडगाव, ता. पैठण, जि. औरंगाबाद 
४१. | ३. | जीवन रेखा प्रतिष्ठाण, महिला बी.सीए. महाविद्यालय, | १. बी.सी.ए. 
स्वामी विवेकानंद इन्स्टिटयुट ऑफ पॅरामेडिकल 
सायन्स, प्लॉट नं. ई-५१, आयटी पार्कजवळ, 
एमआयडीसी, लातूर -४१३ ५३१. 
४२. | ४. | तुलसी महिला मंडळ, नालंदा कॉलेज ऑफ फॅडठान | १. बी.डिझाईन 
डिझाईन, भानूनगर, जि. उस्मानाबाद 
मुंबई विद्यापीठ, मुंबई 
४३. |9. | हैद्राबाद (सिद) Aamo कोलेजिएट बोर्ड, चांदीबाई | १. बी.एम.एस. (इंग्रजी माध्यम) 
हिमथमल मनसुखाळी महाविद्यालय, पोस्ट बॉक्स नं. | २. बी. कॉम. (अकांऊटिंग अन्ड 
१७, रेल्वे स्टेशन समोर, ता. उल्हासनगर, जि. ठाणे - | फायनांस) 
४२१ ००३. 
४४. |२. । मैत्रेय बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था १. बी.कॉम. 
जी.के.एस. कला, वाणिज्य आणि विज्ञान महाविद्यालय, 
खडावली, ता. कल्याण, जि. ठाणे - ४२१ ६०५. 
४५. | ३. | ठाणे जिल्हा आगरी शिक्षण प्रसारक मंडळ १. बी.एम.एस. 
प्रगती कॉलेज ऑफ आर्टस अँन्ड कॉमर्स, प्रगती कॉलेज 
रोड, दत्तनगर, डोंबिवली (प, ता. कल्याण, जि. ठाणे - 
४२१ २०१. 
vg. | ४. | श्री. नारायणा मंदिर समिती १. बी.एस्सी (डाटा सायन्स) 
श्री. नारायण गुरू वाणिज्य महाविद्यालय 
पी. एल. लोखंडे मार्ग, ता. कुर्ला, 
जि. मुंबई - ४०० ०८९. 
४७. | ५. | विद्यावधिनीचे अण्णासाहेब वर्तक कॉलेज ऑफ आर्टस, | १. बी.एस्सी. (बायो-टेक्नॉलॉजी) 


केदारनाथ मल्होत्रा कॉलेज ऑफ कॉमर्स, ई.एस.ए. 
कॉलेज ऑफ सायन्स, नवघर वसई रोड (प.) 
ता. वसई, जि. पाळघर - ४०१ २०२. 


२. बी.एस्सी. (कॉम्प्युटर सायन्स) 
३. बी.एम.एस. 


४. बी.एस्सी. (SRAM टेक्नॉलॉजी) 


पृष्ठरपैकी५ 


शासन निर्णय क्रमांकः HTED-280§ §/2/2023-MHT-(HE-¥) 


४८. | ६. | झगडू सिघ चॅरिटेबल ट्रस्टचे १. बी.एस्सी (डाटा सायन्स) 
ठाकूर शामनारायण डिग्री कॉलेज, ९० फीट रोड, ठाकूर | २. बी.एस्सी. (कॉम्प्युटर सायन्स) 
कॉम्प्लेक्स, कांदिवली (पू, ता. बोरीवली, जि. मुंबई - | ३. बी.एस्सी. (इन्फॉरमेशन टेक्नॉलॉजी) 
४०० १०१. 
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे 
88. | जी.एच. रायसोनी एज्युकेशनल अन्ड मेडिकल | वाणिज्य व व्यवस्थापन 
फाऊंडेशन जी.एच. रायसोनी कॉलेज ऑफ आर्टस, | बी.बी.ए. - वर्ष पहिले 
कॉमर्स अँन्ड सायन्स पुणे नगर रोड, वाघोली, ता. हवेली | बी.बी.ए. (कॉम्प्युटर अपलिकेडान) - 
(महानगर पालिका हद्द वगळून), जि. पुणे. वर्ष पहिले 
विज्ञान व तंत्रज्ञान 
बी.एस्सी. (कॉम्प्युटर सायन्स) - वर्ष 
पहिले 
go. | २. श्री. शिवाजी एज्युकेशन सोसायटी श्रीमती रत्नप्रभादेवी | मानवविज्ञान - बी.ए - वर्ष पहिले. 
पाटील महाविद्यालय, बावडा, मु.पो. बावडा, ता. इंदापूर, 
जि. पुणे. 
५१. | 3. | समर्थ रूरल एज्युकेडानल इन्स्टिटयुट समर्थ कॉलेज | विज्ञान व तंत्रज्ञान 
ऑफ कॉम्प्युटर सायन्स, बांगरवाडी, ता. जुन्नर, जि.पुणे । एम.एस्सी. (कॉम्प्युटर सायन्स) - वर्ष 
पहिले 
बी.एस्सी. (कॉम्प्युटर सायन्स) - वर्ष 
पहिले 
५२. |४. | जु.ता.शि.शि.प मंडळ जुन्नर श्री. छत्रपती महाविद्यालय, | वाणिज्य व व्यवस्थापन 
जुन्नर, बोडके नगर, ता. जुन्नर, जि. पुणे बी.बी.ए. (कॉम्प्युटर अॅपलिकेडान) - 
वर्ष पहिले 
५३. | ५. | एशियन अँकॅडमी ऑफ एज्युकेशन अन्ड रिसर्च एशियन | विज्ञान व तंत्रज्ञान 
कॉलेज ऑफ सायन्स अन्ड कॉमर्स, २८/१५/१६ नर्हे | एम.एस्सी. (कॉम्प्युटर सायन्स) - वर्ष 
रोड, Fe धायरी रोड (पारी कंपनी चौक), पुणे - ४११ | पहिले 
०४१, ता. -पुणे (महानगरपालिका हद्द), जि. पुणे. एम.एस्सी. (कॉम्प्युटर अँपलिकेशान) - 
वर्ष पहिले 
५४. | ६. | सरहद कालेज, ७६,४ कात्रज, पुणे - ता. पुणे | वाणिज्य व व्यवस्थापन 
(महानगरपालिका हद्द), जि. पुणे. बी.बी.ए. (कॉम्प्युटर अँपलिकेडान) - 
वर्ष पहिले 
५५. | ७. | पुणे विद्यार्थी गृहाचे कॉलेज ऑफ सायन्स अँन्ड HAG, | विज्ञान व तंत्रज्ञान 
४४, विद्यानगरी, शिवदर्शन, पर्वती, पुणे - ४११ ००९. | एम.एस्सी. (कॉम्प्युटर सायन्स) - वर्ष 
ता.पुणे (महानगर पालिका हद्द), जि. पुणे पहिले 
एम.एस्सी. (कॉम्प्युटर अपलिकेशान) - 
वर्ष पहिले 
yg. | ८. | भारत शिक्षण प्रसारक मंडळ जयक्रांती कालेज ऑफ | वाणिज्य व व्यवस्थापन 
कॉम्प्युटर सायन्स अँन्ड मॅनेजमेंट स्टडीज ज्ञानेश्वर | बी.बी.ए. (कॉम्प्युटर अपलिकेशन) - 
बिल्डींग, बी. आर. टी बस स्टॅंड पाठीमागे, कात्रज पुणे- | वर्ष पहिले 
ता. पुणे (महानगर पालिका हद्द) जि. पुणे. विज्ञान व तंत्रज्ञान 
बी.एस्सी. (कॉम्प्युटर सायन्स) - वर्ष 
पहिले 


पृष्ठरपैकी६ 


शासन निर्णय क्रमांकः HTED-280§ &/2/2023-MHT-(HE-¥) 


एम.एस्सी. (कॉम्प्युटर अपलिकेशान) - 
वर्ष पहिले 


५७. 


क्रिएटिव्ह एज्युकेशनल फौंडेशन स्वराज कॉलेज ऑफ 
कॉमर्स, बिल्डिंग नं. ६०० गुरूदत्त हौसिंग सोसायटी, 
पुणे सातारा रोड खुाबु हॉटेलच्या मागे, बालाजीनगर, 
धनकवडी, पुणे, ता. पुणे (महानगरपालिका हद्द), जि. 
पुणे. 


विज्ञान व तंत्रज्ञान 

एम.एस्सी. (कॉम्प्युटर सायन्स) - वर्ष 
पहिले 

एम.एस्सी. (कॉम्प्युटर अपलिकेशन) - 
वर्ष पहिले 


बी.एस्सी. (कॉम्प्युटर सायन्स) - वर्ष 
पहिले 


डॉ. बाबासाहेब आंब मराठवाडा विद्यापीठ, औरंगाबाद 


५८. 7 मत्स्योदरी शिक्षण संस्थेचे कला महाविद्यालय, तीर्थपुरी, | बी.ए. - प्रथम वर्ष 
ता. घनसावंगी, जि. जालना 
संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ, अमरावती 
५९. |१. श्री. हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडळ संचलित डिग्री | एम.ए. भाग-१ (योगशास्त्र) 
कॉलेज ऑफ फिजिकल एज्युकेशन, अमरावती 
६०. । २. | जी.एस.विज्ञा, कळा व वाणिज्य महाविद्यालय, | बी.सी.ए. भाग-१ 
खामगाव, ता. खामगाव, जि. बुलढाणा 
६१. । ३. | जीवन विकास शिक्षण संस्था, रिसोड, जि. वाशिम, स्व. | बी.एस्सी. भाग-१ 
पुष्पादेवी पाटील कला व विज्ञान महाविद्यालय, रिसोड, 
वाशिम. 
कर्मवीर भाऊराव पाटील विद्यापीठ, सातारा 
६२. | १. | यशवंतराव चव्हाण इन्स्टिट्युट ऑफ सायन्स, सातारा | बी.एस्सी. भाग १ कॉम्प्युटर सायन्स 
एंटायर 
६३. | २. | यशवंतराव चव्हाण इन्स्टिट्युट ऑफ सायन्स, सातारा | बी.एस्सी. भाग १ जनरल सायन्स 
२. अटीवरशार्ती:- 


१. अस्तित्वात असलेल्या ज्या महाविद्यालयात अशा प्रकारे जलदगतीने मान्यता दिलेली 
अतिरिक्त तुकडी मंजूर करण्यात आलेल्या आहेत, त्या महाविद्यालयाने त्यांच्या विभागीय 
सहसंचालकांकडे ते भविष्यात कोणत्याही परिस्थितीत अनुदानाची मागणी करणार नाहीत 
असे हमीपत्र रु. १००/- च्या नॉन ज्युडीशियल ECT पेपरवर सादर करावे. 

२. महाविद्यालयाने हमीपत्र सादर केल्याशिवाय किंवा तसे विभागीय सहसंचालकांचे प्रमाणपत्र 
प्राप्त झाल्याशिवाय संबंधित विद्यापीठाने संलग्नतेची प्रक्रिया सुरु करु नये. 

३. महाविद्यालयांनी, संबंधित विद्यापीठाने विहित केलेल्या निकषांनुसार व विद्यापीठ अनुदान 
आयोगाने विहित केलेल्या शैक्षणिक पात्रतेनुसार अध्यापक / कर्मचारी वर्ग नेमणे आवश्‍यक 
असून, इतर सर्व आवश्‍यक पायाभूत सोयी उपलब्ध कराव्यात व त्याची खात्री विभागीय 
सहसंचाळकांनी करावी आणि तद्‌नंतरच उपरोक्त अट क्र. २ मधील प्रमाणपत्र विद्यापीठास 
द्यावे. 

४. महाविद्यालयाने कोणत्याही परिस्थितीत मंजूर प्रवेशा क्षमतेपेक्षा जास्त प्रवेश देऊ नयेत. 


पृष्ठरपैकी७ 


शासन निर्णय क्रमांकः HTED-280§ §/2/2023-MHT-(HE-¥) 


५. विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (Sawa ऑफ कॉलेजस बाय युनिव्हर्सिटीज) रेग्युलेशन 
२००९ मध्ये महाविद्यालयांना संलग्नीकरण देण्याबाबत विहित निकषांची पूर्तता केल्याशिवाय 
संबंधित महाविद्यालयांना संलग्नीकरण देण्याची कार्यवाही विद्यापीठाने करु नये. 

६. अशा प्रकारे जलदगतीने मान्यता दिलेली अतिरिक्त तुकडी नैसर्गिक वाढीने पुढे चालू 
राहील. मात्र अशा तुकडीस पुढील शैक्षणिक वर्षामध्ये नियमित शासन मान्यता प्राप्त न 
झाल्यास सदर तुकडीमध्ये प्रथम वर्षाकरीता विद्यार्थी प्रवेशित करता येणार नाही. पुढील 
शैक्षणिक वर्षाकरिता अशा नियमित अतिरिक्‍त तुकडीकरिता शासनाने विहित केलेल्या 
निकष व कार्यपद्धतीनुसार नव्याने अर्ज सादर करुन झासन मान्यता घेणे आवश्‍यक राहील. 

७. जलदगती अतिरिक्त तुकडी ज्या शैक्षणिक वर्षाकरीता मंजूर करण्यात आलेली आहे त्या 
शैक्षणिक वर्षामध्ये त्या तुकडीमध्ये विद्यार्थी प्रवेशित न झाल्यास तसेच, काही अन्य 
कारणांमुळे तुकडी सुरु न झाल्यास sean तुकडीची मान्यता आपोआप रद्द झाली असे 
समजण्यात येईल. 

८. ज्या जलदगती अतिरिक्त तुकडीस मान्यता देण्यात आलेली आहे, अशा तुकडीमध्ये मंजूर 
विद्यार्थी संख्येच्या ५०% विद्यार्थी प्रवेशित होतील, याची दक्षता घेण्यात यावी. 

९. संबंधित विद्याशञाखेमध्ये विद्यार्थी प्रवेशित करण्याकरिता शासनाने जी कार्यपद्धती विहित 
केलेली आहे, त्या कार्यपद्धतीद्वारेच अशा जलदगती अतिरिक्त तुकडीमध्ये विद्यार्थी प्रवेशित 
केळे जातील. तसेच, शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार अतिरिक्त जलदगती तुकडीची 
मान्यता ही कायम विनाअनुदानित तत्वावर राहील 

३. ज्या महाविद्यालयांनी जलदगतीने मान्यता दिलेली अतिरिक्त तुकडीसाठी तात्पुरत्या 
स्वरुपात व्यवस्था केलेली आहे, त्या महाविद्यालयांनी पुढील ६ महिन्यात शासनाने नियमित 
तुकडीकरीता विहित केलेल्या निकषांची पुर्तता करण्यात येईल, असे हमीपत्र अर्जासोबत जोडलेले 
आहे त्या महाविद्यालयांनी पुढील ६ महिन्यात या निकषांची पूर्तता करण्यात आल्यानंतर पूर्ततेचे 
प्रमाणपत्र विद्यापीठामार्फत (निकष पूर्ण केल्याचे विद्यापीठाने प्रमाणित करुन) शासनाकडे सादर 
करणे आव्यक राहील. 

४. विद्यापीठांनी संलग्नीकरण देण्याबाबत आवश्‍यक असलेली पुढील कार्यवाही करण्यापूर्वी 
शासन मान्यता आदेशांचे अवळोकन केल्याशिवाय व विभागीय सहसंचालकाचे अट क्रमांक 2 मधील 
प्रमाणपत्र मिळाल्याशिवाय संलग्नता देण्याची प्रक्रिया सुरु करु नये. विद्यापीठांनी संलग्नतेबाबतचा 
पूर्तता अहवाल संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे व संबंधित विभागीय सहसंचालक 
उच्च शिक्षण यांना पाठवावा. 

५. संबंधित विद्यापीठांनी व विभागीय सहसंचालकांनी जलदगतीने मान्यता दिलेल्या अतिरिक्‍त 
तुकड्यांचा नियतकालिक आढावा घेऊन san अतिरिक्‍त तुकड्यांमध्ये मंजुर विद्यार्थी संख्येच्या 
५०% किंवा त्यापेक्षा कमी विद्यार्थी दिसून आल्यास सदर अतिरिक्त तुकड्यांची मान्यता रद्द समजून 
तसे शासन व विद्यापीठाच्या माहितीने विभागीय सहसंचालकांनी आदेश काढावेत. मा. उच्च 
न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठ, नागपूर येथे दाखल झालेल्या याचिका क्रमांक २४४६/२०१३ व 
२४४८/२०१३ मध्ये उपस्थित केलेल्या बाबी विचारात घेता या अटी संदर्भात आवश्‍यक ती कार्यवाही 
करण्याची जबाबदारी सबंधित विद्यापीठ व विभागीय सहसंचालक यांची राहील. 


पृष्ठरपैकी८ 


शासन निर्णय क्रमांकः HTED-28 0% &/2/2023-MHT-(HE-¥) 


सदर झासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०८३०१८०५५१५३०८ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by ASHOK S MANDE 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=INDUSTRIES ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT, 
2.5.4.20=fabb29d28cdbcbe5c9eed052cb38b8cb5670 


68a0090e237f095c6e50a52a6cf5, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=D96FF33E8AF31F745D84F3411F94D89 
6382FAA82659B10108672887A87D6FC7C, cn=ASHOK 
S MANDE 


(अशोक रां. मांडे ) 
उप सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, 
महाराष्ट्र शासन 


) कुलसचिव, सर्व संबंधित अकृषी विद्यापीठे, महाराष्ट्र राज्य. 

) संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

३) सर्व संबंधित विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य. 
) 
) 


संबंधित संस्था, (विद्यापीठामार्फत) 
निवड नस्ती (मशि-४) 


पृष्ठरपैकी९ 


